जळ जीवन Ra कार्यक्रमांतर्गत 
मौ. चित्तलवाडी, (ता. तेल्हारा, जि. अकोला ) 
नळ पाणी पुरवठा योजनेस प्रशासकीयमान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे- २०२०/प्र.क्र.५८/पापु-१३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १९ जानेवारी, २०२१. 


१) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१२०८/प्र.क्र.५२/पापु-०७, दिनांक ०९ ऑक्टोबर, २०१३ 

२) शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.५२/पापु-०७, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१४ 

३) शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.२२/पापु-०७, दिनांक १६ फ़ेब्रुवारी, २०१५ 

४) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.६१/पापु-०७, दिनांक १५ जून, २०१५ 

५) शासन निर्णय क्रमांक ग्रापाधो-२०१८/प्र.क्र.१७१/पापु-०७, दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०१९. 

६ शासन निर्णय क्रमांक जजमि-२०१९/प्र.क्र.१३८/पापु-१० (०७), दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२०. 

७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचे पत्र क्र/जिप/ग्रापापुवि/तांशा- 
४/१९१६/ २०२०, दिनांक ०९.१०.२०२० 


प्रस्तावना 

मौ. चित्तलवाडी, (ता. तेल्हारा, जि. अकोला ) नळ पाणी पुरवठा योजनेचा दरडोई खर्च हा 
विहीत निकषापेक्षा जास्त असल्यामुळे सदर नळ पाणी पुरवठा योजनेस मंजूरी देण्यासाठीचा प्रस्ताव 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला यांनी संदर्भ क्रमांक ०७ अन्वये शासनाच्या 
मान्यतेकरीता सादर केला आहे. प्रस्तुत नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या प्रस्तावास कार्यकारी अभियंता, 
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, अकोला यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. तसेच 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली 
तांत्रिक समितीच्या दि. २२.०९.२०२० रोजीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आलेली आहे. तसेच मा. मंत्री 
(पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) यांचे अध्यक्षतेखाळीळ उच्चाधिकार समितीने दिनांक ०४.११.२०२० 
रोजीच्या बैठकीत सदर योजनेच्या जादा दरडोई खर्चास मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे मौ. चित्तलवाडी 
(ता. तेल्हारा, जि. अकोला ) ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु. १८५.५८ लाख (ढोबळ ) इतक्या 
किंमतीच्या अंदाजपत्रकास जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, मौ. चित्तलवाडी, (ता. तेल्हारा, 
जि. अकोला ) येथील ५५ लिटर दरडोई दरदिवशी क्षमतेच्या रू. ५७५४/- इतका दरडोई खर्च 
असलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या रू.१८५.५८ लाख (अक्षरी रूपये एक कोटी पंच्याऐंशी लाख 
अठ्ठावन्न हजार फक्त ) इतक्या ढोबळ किंमतीच्या अंदाजपत्रकास व आराखड्यास जलजीवन मिशन 
कार्यक्रमांतर्गत खालील अटी व शातींची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे २०२०/प्र.क्र. ५८/पापु-१३ 


9) 


१०) 


११) 


१२) 


१३) 


सदर योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद, अकोला मार्फ़त करण्यात यावी. योजनेची 
अंमलबजावणी पुर्ण झाल्यानंतर किमान १ वर्षे योजना चालविणे कंत्राटदारावर बंधनकारक 
राहील. योजना यडास्वीरित्या पूर्ण झालेली आहे याची खात्री जिल्हा परिषदेने करावी, तसेच 
योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी संदर्भाधीन क्र. २ येथील दि.१७ ऑक्टोबर, २०१४ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा. 

संदर्भ क्रमांक ५ येथील दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीचा 
अवलंब करावा. 

योजनेची अंमलबजावणी होऊन कंत्राटदारा मार्फत योजना किमान १ वर्ष चालविण्यात येणार 
असली तरी ग्रामस्थांकडून या एक वर्षाचीही पाणीपट्टी वसूल करण्यात यावी. वसूल करण्यात 
आलेली पाणीपट्टी योजना चालविणा-या संस्थेस देण्यात यावी. 

संदर्भ क्र. ६ येथील दिनांक ४ सप्टेंबर, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार व केंद्र 
शासनाच्या जल जीवन मिशनच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पाणी पुरवठा योजनेच्या देखभाल दुरुस्ती 
करिता योजनेच्या किंमतीच्या १० टक्के रक्‍कम लोकवर्गणीच्या स्वरुपात ग्रामपंचायतीकडे ठेवणे 
MAA राहील. सदर रक्‍कम जमा करुन घेण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेची 
राहिल. 

सदर गावाचा जल जीवन मिडानच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार काम सुरु करण्यापूर्वी गाव कृती 
आराखडा तयार करणे आवश्‍यक आहे. 

सदर योजनेतून प्रत्येक घरास नळ जोडणी देणे आवश्‍यक आहे. यादृष्टीने आतापर्यंत दिलेल्या नळ 
जोडणी व पूढे देण्याच्या नळ जोडणीबाबत IMIS प्रणालीवर माहिती नोंदविणे आवश्‍यक आहे. 
नवीन जोडणीबाबत आवरऱ्यक ते नियोजन करण्याची जबाबदारी संबंधीत ग्रामपंचायतीची राहील. 
योजनेची कामे विहीत पध्दतीने ई- निविदा मागविण्यात येऊन करावीत. 

योजनेसाठी आवश्यक भुसंपादन व इतर सर्व परवानग्या विहित वेळेत प्राप्त करुन घेण्यात याव्यात. 
योजनेमध्ये १०० टक्के घरगुती नळ जोडण्यांचा व मीटरचा Warder करण्यात यावा. तसेच 
किमान ८० % नळजोडणी धारकाकडून स्वखर्चाने मीटर जोडणी घेणेबाबत हमीपत्र घेण्यात यावे व 
त्याची एक प्रत लॅमिनेट करुन नळ जोडणी धारकास द्यावी व एक प्रत ग्रामपंचायतीकडे ठेवण्यात 
यावी. TARA कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत. 

सदर योजनेचा वापर हंगामी स्वरुपात होऊ नये याकरिता योजनेत समाविष्ट गावातील 
अस्तित्वातील योजना चालविण्यात येऊ नयेत. 

योजना चालविणे व देखभाल दुरूस्ती यासाठी येणारा खर्च भागविण्याकरिता संबंधित 


ग्रामपंचायतीने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावामध्ये नमूद केल्यानुसार घरगुती, बिगर 
घरगुती व संस्थात्मक नळजोडणी धारकासाठी पाणी पट्टीचा दर निश्चित करावा व त्यात कालपरत्वे 


वाढ करण्यात यावी. 
वसूल करण्यात आलेल्या पाणीपट्टीपैकी २० टक्के पाणीपट्टी ही मोठ्या देखभाल दुरुस्तीकरिता 
योजना राबविणाऱ्या संस्थेकडे ठेवण्यात यावेत. योजनेच्या पाईप्स या उपांगाची देखभाल दुरुस्ती 


प्रत्येक ५ वर्षांनी व इतर उपांगाची देखभाल दुरुस्ती प्रत्येक ३ वर्षानी करावी. 
योजना चालविणे त्याचे परिरक्षण व देखभाल दुरुस्ती यासाठी दरवर्षी येणारा आवर्ती खर्च 


भागविण्यासाठी, योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीस / 
जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत/अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे २०२०/प्र.क्र. ५८/पापु-१३ 


१४) सदर योजनेतील गाव हागणदारी मुक्‍त असले तरी ते नेहमीच हागणदारी मुक्‍त राहिल याबाबत 
खात्री करावी. 
१५) कोणत्याही कारणाने योजनेच्या खर्चात वाढ झाल्यास शासनाकडून जादा अनुदान उपलब्ध करून 


देण्यात येणार नाही. 
१६) सदर योजनेच्या तांत्रिक मान्यतेच्या आदेशातील अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


१७ संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि.१५ जून, २०१५ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार योजनेचे त्रयस्थ 
तांत्रिक परीक्षण करणे अनिवार्य राहील. 

१८) योजना स्वयंनिर्भर होण्यासाठी आवश्‍यक पाणीपट्टी निश्चित करणे व त्यात आवश्‍यकतेनुसार वाढ 
करणे ग्रामपंचायतीस बंधनकारक राहील. याबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी 
ग्रामसभेत ग्रामस्थांना स्पष्टपणे सविस्तर माहिती द्यावी व त्यानंतरच योजनेच्या कामास सुरूवात 


करावी. 
१९) योजनेची अंमलबजावणी पुर्ण झाल्यानंतर संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने योजना पुर्णत्वाचा 


दाखला सक्षम प्राधिका-याकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. 
२० योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणत्याही स्वरुपाची अनियमितता, अपहार अथवा गैरव्यवहाराच्या 
बाबी fear आल्यास अनियमिततेस जबाबदार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी शिस्तभंगविषयक 


कारवाईस पात्र राहतील. 
२१) जल जीवन Par कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांकरिता विहित केलेली मानके पूर्ण 
करणे बंधनकारक राहील. 
२२ योजनेच्या प्रगतीप्रमाणे खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे व योजनेच्या पुर्णत्वाचे दाखले संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणांकडून प्राप्त करुन घेवून शासनास सादर करण्याची जबाबदारी राज्य पाणी 
व स्वच्छता FRM (SWSM), बेलापूर यांची राहील. 
२. या योजनेवर होणारा खर्च मागणी क्र. वाय-०२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, १०२ ग्रामीण पाणी 
पुरवठा कार्यक्रम, जल जीवन FAR कार्यक्रम ( केंद्र हिस्सा) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२१५ 
९७९१) (२२१५ ९८४४) (२२१५ ९८५३), जल जीवन Part कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ) (२२१५ २०७१) (२२१५ 
ए०९७) ( २२१५ ए०६१) या लेखाशिर्षाखालील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११९१५५४४७९१२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. Ajinkya Vasant © 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Bagade a 

( अजिंक्य बगाडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे २०२०/प्र.क्र. ५८/पापु-१३ 


. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१,मुंबई (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयत). 


४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयत). 


. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, 

. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
. जिल्हाधिकारी, अकोला. 

. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 
९. 
१०. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, अकोला. 
संचालक,पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था,सिडको भवन,बेलापूर 


११. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, अमरावती. 

१२. कार्यकारी अभियंता ,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, अकोला. 

१३. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. मुख्य अभियंता तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुबई. 
१५. निवडनस्ती पापु-१३, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


